महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा 
(गट-अ) मधील सहायक कार्यकारी 
अभियंता व सहायक अभियंता श्रेणी-१ 
या पदावर सरळसेवेने नियुक्ती. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्रमांक : नियुक्‍ती २०१५/(७३/१५)/आ(संनि), 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा :- जलसंपदा विभाग, शासन पूरकपत्र क्रमांक : नियुक्‍ती २०१५/(७३/१५/आ(संने), 
दिनांक २७.०१.२०२० 


शासन शुध्दीपत्र- 


वाचा येथील शासन पूरकपत्रामधील पहिला परिच्छेद खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा :- 


“महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा, २०१३ मधून शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांना जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय wrath २०१५/(७३/१५)/आ(संनि), दिनांक १४.१२.२०१५ 
अन्वये सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) व सहायक अभियंता श्रेणी-१ (स्थापत्य) पदांवर नियुक्‍ती देण्यात 
आलेली आहे.” 


सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२०१११९१२४४२९०१२७ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Arvind Ee 

Vitthalrao Pagar sic 
(अरविंद वि. पगार) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ashtra, 
(0053b948b58717 


18c1c28e0ff34686b6c0a82a 
Arvin rao Pagar 


) प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
8) सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने). 
) सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 

) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग (संबंधित सर्व उमेदवारांना निदर्शनास आणून देण्याच्या 
विनंतीसह) 
८) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९) महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१०) महालेखापाल-१/२, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः नियुक्‍ती २०१५/(७३/१५)/आ(संनि) 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 


मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

उप सचिव (सेवा/प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, कार्यासन [आ(वर्ग-१), आ(वर्ग-२), गोपनीय/नोंदणी शाखा/आ(मंत्राळय)], 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) संग्रहार्थ/कार्यासन आ(संनि). 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


